राज्य पोलीस दल, मुंबई पोलोस दल व न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, इत्यादीसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
साहित्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०४०९/५९२/प्र.क्र.२७०/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - yoo ०३२, दिनांक: २ जून , २००९. 


बाचा:- १) शासन निर्णय, गृह बिभाग क्रमांक-.एमआयएस-०४०९/५९२/प्र.क्र.२७०/पोल-४, 
दिनांक २० मे, २००९. 


प्रस्तावला :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस दलाची आहे. त्याचप्रमाणे तपासणी 
यंत्रणांना ब न्यायालयाला शास्त्रोक्त पुरावा न्यायसहायक वैज्ञानक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून उपलब्ध करून 
देण्यात येतो. गृह विभागांतर्गत बृहन्मुंबई पोलोस दल, राज्य पोलीस दल, होमगार्डस्‌ ब न्यायसहाय्यक वैज्ञानक 
प्रयोगशाळा संचालनालय यांचेसाठी आवश्यक शस्त्रास्त्रे, बाहने, दळणवळण, संगणकीकरण, प्रशिक्षण, गणवेष साहित्य, 
इमारती, निवासस्थाने, इ. साठी केंद्र व राज्य हिश्श्याची पोलीस दल आधुनिकीकरण योजना, योजनांतर्गत तसेच 
योजनेत्तर खालून उपलब्ध होणा-या तरतूदीतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर निधीमधून दरकराराबर उपलब्ध 
असलेल्या बाबींची खरेदी विभाग प्रमखांकडून करण्यात येते. दरकरारावर नसलेल्या बाबी/वस्तू यांची किंमत 
रु.५०,००० पेक्षा जास्त असल्यास उद्योग, उर्जा ब कामगार विभागाच्या दिनांक २.१.१९९२ च्या ब बेळोवेळी सुधारणा 
केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येते. 


र. पोलीस दल आधुनिकिकरण योजनेसाठी नियमित व पुनर्जिबित कार्यक्रमाच्या निधीसाठी मूळ अर्थसंकल्पात 
ब पुरबणी मागणीद्वारे तरतूद केली जाते. मात्र नि्यामत कार्यक्रमास केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर बित्त 
विभागाच्या मान्यतेने तसेच पुनरजिबित कार्यक्रमास वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर कायंक्रम अंमलबजावणीचा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येतो. यासाठी साधारणपणे प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर ब ऑक्टोबर या महिन्यात पोलीस दल 
आधुनिकिकरण कार्यक्रमाच्या मान्यतेचे शासन निर्णय निर्गमित केले जातात. त्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुखाकडून 
निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येते. अशा प्रकारे प्रत्येक sot सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये निधो 
उपलब्ध झाल्यानंतर पोलीस दल आधुनिकिकरणाखाली खरेदी प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु केली जाते. निविदा 
प्रक्रिया पूर्ण होऊन तांत्रिक ब बाणिज्यक लिफाफे उघडण्याची कार्यबाही साधारणपणे जानेबारी अखेर पर्यंत पूर्ण होते. 
त्यांनंतर रु.२५ लाख व 'त्यावरील रक्कमेच्या खरेदीचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केले जातात. अशा 
प्रकारे आर्थिक वर्षाच्या खरेदीचे प्रस्ताब साधारणपणे अखेरीस म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च मध्ये प्राप्त होतात. पोलीस 
दलासाठी मंजूर साधनसामुग्री खरेदी व्हाबी व निधी व्यपगत होवू नये म्हणून प्रस्ताव घाईघाईने शासन मान्यतेसाठो 
सादर केले जातात. अशी मान्यता देताना काही त्रुटी राहण्याची शक्‍यता. असते. योजनांतर्गत ब योजनेत्तर तरतुदीच्या 
बाबतीत अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध झाल्यानंतर बा पोलीस दल आधुनिकिकरणाच्या बाबतीत सादर केलेल्या 
आराखडयाच्या मर्यादेत निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरु केल्यास बिहित वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होबून 
खरेदी करणे शक्‍य होईल. यास्तब निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी कालमर्यादा ठर्रवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- राज्य पोलीस दल, बृहन्मुंबई पोलीस दल. होमगाडंस्‌, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय यांच्यासाठी खरेदी करावयाच्या उपकरणांच्या/साधनसामुग्रीच्या अनुषंगाने wheat = feet प्रक्रिया 
राबवून करण्यात येणारो खरेदी ही पारदर्शक ब fated बेळेत पुर्ण होण्याच्या दृष्टोने निविदा प्रक्रिया संबंधात पुढील 
प्रमाणे कार्यपध्दती अवंलबण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2:१०) 4\Chaware\GR/Tender Process Iwp.]wp 


अ) प्रत्येक वर्षी योजनांतर्गत ब योजनेत्तर मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत ब पोलोस दल आधुर्निकिकरणाच्या 
बाबतीत सादर केलेल्या आराखडयाच्या मर्यादेत निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कायवाही या शासन 
निर्णयासोबतच्या वेळापत्रकानुसार करण्यात याबी. 


ब) वरील अ) प्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबविताना टेंडर डाकयूमेंटमध्ये (Tender Document) 
सदरची खरेदी शासनाकडून निधी उपलब्धतेच्या अधीन आहे, अशी अट घालण्यात यावी. 


क) ade अ) च्या अधीनतेने निविदा प्रक्रिया सुरु करुन प्रत्येक वर्षी दिनांक ३९ ऑगस्ट पुर्वी तांत्रिक 
लिफाफे उघडण्यापर्यन्त कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध झाल्यानंतर बोणिज्यिक लिफाफा उघडण्यात येवून खरेदीबाबतची पुढील 
कार्यबाही करण्यात याबी. 


१३. संदर शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२००९०५२५११४५५०००१ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
। 


\ 
. fA 


जळ Sait > 
(चंद्रा अर्व्यंगार ) ./____ 
अपर मुख्य सचिव, सुन, गृह विभाग, 


प्रतिः 

अपर मुख्य सचिव (गृह), 

प्रधान सचिब (वित्त), 

प्रधान सचिव (उद्योग), 

प्रधान सचिव (विशेष), 

पोलीस महासंचालक, मुंबई, 

पोलीस आयुक्‍त. बृहन्मुंबई, 

महासमादेशक, हामगाडंस, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक (नि. ब स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस महानिरीक्षक, सुरक्षा, 

पोलीस उप महानिरोक्षक, दहशतवादी विरोधी पथक, 

पोलीस उपायुक्‍त, मुख्यालय-१, मुंबई, 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, गृह बिभाग (पोल-४). 

निवडनस्ती . 


शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०४०९/५९२/प्र.क्र-२७०/पोल-४, 
दिनांक: ३ जून , २००९ सोबतचे विवरणपत्र 


. निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे वेळापत्रक 


अ.क्र. | निविदा प्रक्रिया कार्यव दिनांक 
१ सर्व विनिर्देश त्या-त्या-वर्षी तयार करणे १ जून 
२ | शासन राजपत्र व वृत्तपत्रांमध्ये निविदा क वहा पाठविणे (प्रतिवर्षी) —* ५जून 
३ | शासन राजपत्र व वृत्तपत्रांमध्ये प्रतिबषी निविदा प्रसिध्दी दिनांक १८ जून 
न्य — 1 
y । Purchase Manual प्रमाणे प्रतिवर्षी निविदा स्विकृतीचा अंतिम दिनांक ८ जुलै 
न्न ee =i . 
५ | तांत्रिक निविदा उघडण्याचा दिनांक ‘ | om! 
i. शशश 
। sires निविदेमध्ये निविदाकार निविदेस , | : 
| ६  । तांत्रिक निविदेमध्ये किमान ३ निविदाकार पात्र न ठरल्यास निविदेस मुदतवाढ/ | 8 PT 
फेरनिविदा काढण्याचा दिनांक 
क म ei Se ee न टन 
ee Purchase Manual प्रमाणे तांत्रिक प्रात्यक्षिक/ प्रयोगशाळा तपासणी Ra 


याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा दिनांक । 


टीपः- सन २००९-१० या वर्षातील खरेदी साठी, खरेदीचे हे प्रथम वर्ष असल्याने यावर्षासाठी बरील 


वेळापत्राकातील प्रत्येक बाबीच्या कार्यबाहीसाठी १ महिन्याचा बाढीव कालावधी देण्यात येत आहे. 


उदा. ९) विनिर्देश तयार करणे - दि. १ जुले, २००९, 
२). निविदा प्रसिध्दी - दि. १५ जुले,२००९. 
३) तांत्रिक प्रातेक्षिक/प्रयोगशाळा तपासणी . दि.२२ ऑगस्ट,२००९ 
कार्यवाही 


E::pol 4\Chaware\GR ‘Tender Process hwp.lwp 


